मागणी क्र. के-१, मुख्य लेखाशिर्ष २०४५ या 
लेखाशिर्षाखालील सन २०१८-१९ या वर्षा अखेरच्या 
बचतीच्या रक्कमा प्रत्यार्पित करणेबाबत व अंतिम 
सुधारीत तरतूदीस मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रत्यार्पित-२०१९/प्र.क्र.२९/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक -: ३१/०३/२०१९ 


शासन निर्णय-: 

सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. के-१ मुख्य लेखाशिर्ष २०४५- विक्रेय वस्तु व सेवा 
यावरील इतर कर व शुल्क अंतर्गत मुख्य लेखाशिर्ष २०४५०३६९ व मुख्य लेखाशिर्ष २०४५०३७८ या 
मुख्य cura अनिवार्य खर्चावरील शिल्लक तरतूद सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये नमूद 
केल्यानुसार प्रत्यक्ष बचत रू.११,६८,४७,५०९/-इतकी तरतूद प्रत्यार्पित करण्यात येत आहे. तसेच 
मागणी क्र. के-१ मुख्य लेखाशिर्ष २०४५- विक्रेय वस्तु व सेवा यावरील इतर कर व शुल्क अंतर्गत 
मुख्य लेखाशिर्ष २०४५०३६९ व मुख्य लेखाशिर्ष २०४५०३७८ या लेखाशिर्षाखाली अनिवार्य खर्चातर्गत 
वित्तीय वर्ष सन २०१८-१९ अखेरपर्यन्त झालेला प्रत्यक्ष खर्च रू. ४१,७४,१५,४९१/- या खर्चास अतिंम 
सुधारीत तरतूद म्हणून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. मागणी क्र. के-१ अंतर्गत विविध लेखाशिर्षा खालील एकूण मंजूर तरतूद केलेले 
पुनर्विनियोजन, झालेला एकूण खर्च, बचतीची कारणे व अंतिम सुधारीत तरतूद या बाबींचा तपशिल 
सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये नमूद केला आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६०११५२४२७१०१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Nitin Gaikwad 


ही वि र DN: CN = Nitin Gaikwad, C = IN, S = 
N | t | al a | kw a Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Industry Energy and Labour Department 
Date: 2019.06.01 15:31:46 +05'30' 


(नितिन गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४००० २०. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः : प्रत्यार्पित-२०१९/प्र.क्र.२९/ऊर्जा-३ 


३. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महानिर्मिती कंपनी मर्यादित, WHMIS, बांद्रा (पूर्व,मुंबई-५१ 
४. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ 
५. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महासुत्रधारी कंपनी, प्रकाशगड, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ 

६. सचिव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, 

७. मा.विरोधी पक्षनेता महाराष्ट्र परिषद / सभा,विधान मंडळ सचिवालय विधान भवन, मुंबई 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, (अराप/रालेवि-१) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

१०. निवासी ळेखाअधिकारी, वांद्रे (पूर्व, मुंबई yoo ०५१ 

११.नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्राळय, मुंबई ४००० ०३२. 

१२. क.अ. (प्रशासन-१), उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 

१३. क.अ. (प्रशासन-५), उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 

१४. वित्त विभाग/(अर्थसंकल्प-१३/साधनसंपत्ती/साऊ/व्य-१६) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५. निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


सन २०१८-१९ मधील अनिवार्य खर्चावरील मंजूर तरतुद, प्रत्यार्पित करावयाची शिल्लक तरतुद, अंतिम सुधारीत तरतूद, व बचतीची कारणे 


मूळ अर्थसंकल्पिय प्रत्यार्पित केलेली | अंतिम सुधारीत 
मागणी क्र. | मुख्यलेखाशिर्ष तरतूद पुरवणी १ | पुरवणी २ | पुरवणी ३ | एकूण तरतूद पूर्नविनियोजन एकूण तरतूद बचतीची कारणे 
कता त जत 


3 


२०४५०३६९ वित्त विभागाने लादलेल्या 
कपातीमुळे विविध 
उदिष्टाखाली बचत झाली 
आहे. सदर बचतीची रक्‍कम 
रू. ०.७७७४६३७ कोटी 
प्रत्यार्पित करण्यात येत आहे. 

३३६२२००० ३३६२२००० ३३६२२००० ७७७४६३७)  २५८४७३६३ 


२०४५०३७८ वित्त विभागाने लादलेल्या 
कपातीमुळे विविध 
उदिष्टाखाली बचत झाली 
आहे. सदर बचतीची रक्‍कम 

.१०.९०७२८७२ कोटी 
प्रत्यार्पित करण्यात येत आहे. 
५००६४१००० ५०००६४१००० ५००६४१००० १०९०७२८१७२ ३९१५६८१२८ 


Digitally signed by Nitin Gaikwad 


Lr ial . DN: CN = Nitin Gaikwad, C = IN, S = Maharashtra, O = 
N | t | al a | kw ad Government Of Maharashtra, OU = Industry Energy and 
Labour Department 


Date: 2019.06.01 15:32:02 +05'30' 


नितिन गायकवाड 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


